Reg . No . NP CITY/ 236/ 2015 - 17 


SAJ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ७] 


शुक्रवार , जानेवारी २७, २०१७/माघ ७, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ६२ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५५ . 

आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , महानगरपालिका, यांजकडून 

सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ 

निवडणुकीची सूचना 


क्रमांक अमनपा-निवडणूक - १६६- २०१७ . 


१. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे अनुसूची ड प्रकरण १ मधील निवडणूक नियमातील नियम क्र . ७( १ ) व ८ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , हेमंतकुमार पवार , आयुक्त अमरावती महानगरपालिका, अमरावती राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र 
क्रमांक रानिआ -मनपा-२०१७-प्र.क्र .२- का०५, दि . ११-०१-२०१७ अन्वये अमरावती महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दि . २१ फेब्रुवारी , 
२०१७ रोजी होणा- या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी खालीलप्रमाणे कार्यक्रम जाहीर करीत आहे. 

२. महानगरपालिकेच्या उपरोक्त सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती 
यांचे पत्र क्र . विआअ- आस्था - अका- कावि- २४ -२०१७, दिनांक १७ जानेवारी , २०१७ अन्वये खालील अनुसूचीत दर्शविलेल्या सक्षम अधिका- यांची नेमणूक 
करण्यात आली आहे ,म्हणून या प्रयोजनासाठी सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ साठी मी , याद्वारे त्यांना प्राधिकृत करीत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . निवडणूक निर्णय अधिका-याचेनाव 

कार्यालयाचेस्थळ 

सोपविलेले प्रभाग 
( २ ) 

( ४ ) 
श्री . व्हि . के खिल्लारे, 

झोन क्र . १, रामपुरी कॅम्प, म .न . पा ., १ - शेगांव -रहाटगांव 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ( सामान्य ), अमरावती. 

२- संत गाडगेबाबा - पीडीएमसी 
जि . प., अकोला . 

३ - नवसारी 
श्री . पी . एम . कापडे, 

झोन क्र . १, रामपुरी कॅम्प , म. न. पा . ४ - जमिल कॉलनी 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सामान्य) , अमरावती . 

५- महेंद्र कॉलनी , न्यु कॉटन मार्केट 
जि . प ., वाशिम . 

६ -विलासनगर- मोरबाग 
अ- एक - अ - १ ( १६५२ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २७ , २०१७ /माघ ७ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ४ ) 


३ 


श्री . गौतम वालदे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती . 


कार्यालय शिक्षण विभाग , अंबापेठ , 
म .न . पा ., अमरावती . 


७- जवाहर स्टेडियम 
८ - जोग स्टेडियम - चपराशीपुरा 
९ - एस . आर . पी . एफ . 
१० - बेनोडा-भिमटेकडी- दस्तुरनगर 
११-फैजरपुरा 
१२- रूख्मिणीनगर- स्वा . विवेकानंद 


श्री . जी . जी मावळे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला . 


हमालपुरा , झोन , म .न. पा ., 
अमरावती . 


श्री . डी . आर . खाडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


राजापेठ , मध्य झोन , 
अमरावती . 


१३- अंबापेठ- गौरक्षण 
१७- गडगडेश्वर 
१८ - राजापेठ - श्री संत कंवरराम 


पO 


भाजीबाजार झोन , 
म .न . पा ., अमरावती . 


श्री . राजेंद्र भुयार , 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता , 
जि . प ., यवतमाळ. 


१४ - जवाहर गेट- बुधवारा 
१५ - छायानगर- गवळीपुरा 
१६- अलिम नगर - रहेमत नगर 


श्री . आर. सी . लोखंडे, 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
( सामान्य), जि.प., बुलढाणा. 


बडनेरा झोन , म . न. पा ., 
अमरावती . 


१९ - साईनगर 
२० - सुतगिरणी 
२१ - जुनी वस्ती बडनेरा 
२२ - नवी वस्ती बडनेर 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची/ पुर्ण करण्याची तारीख 


( २ ) 


( ३ ) 


मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक 


०५- ०१- २०१७ ( गुरूवार ) 
२७- ०१- २०१७ ( शुक्रवार ) 


आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना शासन 
राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याची तारीख 
नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 
वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा कालावधी 


२७- ०१ - २०१७ ( शुक्रवार ) सकाळी ११.०० ते 
०३- ०२- २०१७ ( शुक्रवार ) दु.२.०० पर्यंत . 
२७- ०१- २०१७ ( शुक्रवार ) ते ०३-०२ -२०१७ 
( शुक्रवार ) ( सकाळी ११.०० ते दु.३.०० ) 


वरील नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याचा कालावधी : 
उपरोक्त कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे दाखल 
करता येईल . 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी : 
उपरोक्त कार्यालयात करण्यात येईल . 


०४ - ०२- २०१७ ( शनिवार ) ( सकाळी ११ .०० 
वाजल्यापासून ) 


प 


छाननी पुर्ण झाल्यानंतर लगेच 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचादिनांक 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


०७-०२- २०१७ ( मंगळवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
( रविवार दि .०५ -०२ -२०१७ रोजी उमेदवारी मागे घेता 
येणार नाही .) 


निवडणूक चिन्ह नेमुन देण्याचा दिनांक 


०८ - ०२ - २०१७ ( बुधवार ) ( सकाळी ११.०० पासून ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २७ , २०१७/ माघ ७ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


(३ ) 


८ - अ 


०८- ०२- २०१७ ( बुधवार ) 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा दिनांक 
मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करणे 


८ - ब 


०८ - ०२- २०१७ ( बुधवार ) 
०८ - ०२- २०१७ ( बुधवार ) 


८ - क 


महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका - याने 
मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे 
आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


१० 


मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 
मतमोजणी स्थळ 


२१- ०२- २०१७ (मंगळवार ) 
( सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५.३० पर्यंत ) 
२३-०२- २०१७ ( गुरूवार) ( सकाळी १०. ०० पासून) , 
जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम (विभागीय क्रीडा संकुल ) 
मोर्शी रोड , अमरावती. 
२८ - ०२ - २०१७ (मंगळवार ) पर्यंत . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


अमरावती : 
दिनांक २६ जानेवारी २०१७ . 


हेमंतकुमार पवार , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, 
महानगरपालिका , अमरावती . 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५६ . 


आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , महानगरपालिका , यांजकडून 
वाचा : मा. राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचेनिवडणूक कार्यक्रम पत्र क्र . रानिआ -मनपा२०१७-प्र .क्र .२- का.५,दिनांक ११ जानेवारी २०१७. 


क्रमांक अमनपा-निवडणूक - ७७ -२०१७. 


अकोला महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील अनुसूची-ड मधील प्रकरण १ निवडणूक 
नियम ७ व ८ व मा . राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या तरतुदीचा वापर करून मी , अजय लहाने , आयुक्त , महानगरपालिका, अकोला 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अकोला महानगरपालिकेच्या २० प्रभागातून ८० सदस्यांच्या निवडणूक विषयक कार्यक्रम 
खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे जाहीर करीत आहे व या संबंधात याद्वारे पुढीलप्रमाणे नेमणुका करीत आहे. 


अनुसूची 


अ. क्र . 


निवडून द्यावयाच्या जागाचा 


झोन 
क्रमांक 


महानगरपालिकेचा 
प्रभाग क्रमांक व नाव 


प्रकार 


निवडणूक निर्णय सहायक निवडणूक नामनिर्देशन पत्र 
अधिकारी यांचे नाव व निर्णय अधिकारी सादर करण्याचे 

पदनाम यांचे नाव व पदनाम ठिकाण 


( १) 


(२) 


( ३) 


( ४ ) 


१ 


१ 


१ - नायगाव 
२- अकोट फैल 
६ - रामदास पेठ 
७- तारफैल 


१- अ -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग 
१ - ब - सर्वसाधारण स्त्री 
१- क - सर्वसाधारण स्त्री 
१ - ड - सर्वसाधारण 
२- अ- अनुसूचित जाती 


श्री . एस . एम . श्री . एन . डी . न्यु ईरा हायस्कुल , 
खडसे , कुळकर्णी, 

रामदासपेठ , अकोला 
उपविभागीय अधीक्षक , जिल्हा 
अधिकारी, बाळापूर धिकारी कार्यालय , 

बुलढाणा. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २७ , २०१७ /माघ ७ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 
(४) 


( १) 


(२) 


(३ ) 


(५) 


(६) 


(७ ) 


२- ब- नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग स्त्री 
२- क - सर्वसाधारण स्त्री 
२- ड- सर्वसाधारण 
६- अ - अनुसूचित जाती स्त्री 
६- ब -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग 
६ - क - सर्वसाधारण स्त्री 
६ - ड- सर्वसाधारण 
७- अ- अनुसूचित जाती स्त्री 
७-ब-नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग 
७- क - सर्वसाधारण स्त्री 
७- ड- सर्वसाधारण 


३- जठारपेठ 
४ - उमरी 
५ - रामनगर 
१३-पिकेव्ही 


श्री . पी . ए. तट्टे , श्री . व्ही . व्ही . 
उपमुख्य कार्यकारी घुगे , 
अधिकारी , ( सामान्य ) तहसीलदार , 
जिल्हा परिषद , अकोट . 
अमरावती . 


महानगरपालिका 
प्राथमिक मराठी 
कन्या शाळा क्र . ७ , 
रामदासपेठ , अकोला . 


३- अ- अनुसूचित जाती 
३- ब -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग स्त्री 
३- क - सर्वसाधारण स्त्री 
३- ड- सर्वसाधारण 
४- अ - अनुसूचित जाती 
४ -ब -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग स्त्री 
४ - क - सर्वसाधारण स्त्री 
४- ड - सर्वसाधारण 
५- अ - अनुसूचित जाती 
५ -ब -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग स्त्री 
५- क - सर्वसाधारण स्त्री 
५- ड- सर्वसाधारण 
१३- अ - अनुसूचित जाती स्त्री 
१३- ब- नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग 
१३- क - सर्वसाधारण स्त्री 
१३- ड- सर्वसाधारण 


८ - डाबकी रोड 
९-भिमनगर 
१० -शिवाजीनगर 
१७ - हरिहर पेठ 


८- अ -नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग श्री . श्रीकांत श्री . आर . डी . शंकरलाल खंडेलवाल 
८ -ब-नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री देशपांडे , पवार , 

महाविद्यालय , 
८ - क -सर्वसाधारण स्त्री नि . उ. जि ., अकोला तहसीलदार , गोडबोले प्लॉट , 
८ - ड - सर्वसाधारण 

संगायो , बुलडाणा . डाबकी रोड, अकोला . 
९ - अ - अनुसूचित जाती स्त्री 
९ - ब -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग 
९ - क - सर्वसाधारण स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २७ , २०१७/ माघ ७ , शके १९३८ 


अनुसूची – चालू 


__ 


९ - ड - सर्वसाधारण 
१० - अ -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग 
१० -ब -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग स्त्री 
१० - क - सर्वसाधारण स्त्री 
१० - ड - सर्वसाधारण 
१७- अ- अनुसूचित जमाती 
१७-ब -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग स्त्री 
१७ - क -सर्वसाधारण स्त्री 
१७ - ड - सर्वसाधारण 


११ -बाजारपेठ 
१२-सिव्हील लाईन 
१६-सिंधी कॅम्प 
१८ -वाशिम रोड 


११ - अ- नागरिकांचा मागासवर्ग श्री . ए. पी . मोहोड, श्रीमती पुष्पा सोळंके , आर. डी. जी . 
प्रवर्ग ( स्त्री ) 

उप मुख्य कार्यकारी अन्नधान्य वितरण विद्यामंदिर बॉईज 
११- ब - सर्वसाधारण ( स्त्री ) अधिकारी ( सामान्य) , अधिकारी , 

आधकारी , हायस्कुल , अकोला . 
११- क - सर्वसाधारण 

जिल्हा परिषद , जिल्हाधिकारी 
११- ड- सर्वसाधारण 

यवतमाळ . कार्यालय, अमरावती. 
१२- अ- अनुसूचित जाती स्त्री 
१२- ब- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
१२- क - सर्वसाधारण स्त्री 
१२- ड- सर्वसाधारण 
१६- अ- अनुसूचित जाती स्त्री 
१६- ब-नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
१६- क -सर्वसाधारण स्त्री 
१६- ड - सर्वसाधारण 
१८- अ- अनुसूचित जाती स्त्री 
१८ -ब-नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
१८ - क - सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
१८ - ड - सर्वसाधारण 


१४- मलकापूर 
१५- गौरक्षण रोड 


१९ - कौलखेड 
२० - खडकी 


१४ - अ - अनुसूचित जाती श्री . डी . एम . श्री . आर. जी .पुरी , महानगरपालिका 
१४ -ब - नागरिकांचा मागासवर्ग पालोदकर, सहा. जिल्हा पुरवठा मराठी मुलांची शाळा 
प्रवर्ग ( स्त्री ) 

जिल्हा उपनिबंधक , अधिकारी , अकोला . क्र . १६ , आदर्श 
१४- क - सर्वसाधारण स्त्री सहकारी संस्था , 

कॉलनी , अकोला . 
१४- ड - सर्वसाधारण 

बुलडाणा . 
१५- अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 
१५-ब - सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
१५- क - सर्वसाधारण 
१५- ड- सर्वसाधारण 
१९ - अ- अनुसूचित जाती 
१९ -ब-अनुसूचित जमाती स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २७ , २०१७ /माघ ७ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


___ ( १) 


(२ ) 


( ३) 


१९ - क -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग 
१९ - ड- सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
२० - अ- अनुसूचित जाती 
२० -ब -नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग स्त्री 
२० - क - सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
२० - ड- सर्वसाधारण 


( ८ ) 


नामनिर्देशन पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 
वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा कालावधी 


शुक्रवार दिनांक २७- १- २०१७ रोजी सकाळी ११ .०० पासून 
शुक्रवार दिनांक ३ - २- २०१७ रोजी दुपारी २. ०० वाजेपर्यंत . 


नामनिर्देशन पत्र स्विकारण्याचा कालावधी 


शुक्रवार दिनांक २७-१ -२०१७ ते शुक्रवार दिनांक ३- २- २०१७ 
दररोज सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंत 
शनिवार ४- २- २०१७ रोजी सकाळी ११ . ०० वाजतापासून 


( १० ) 


नामनिर्देशन पत्र छाननी दिनांक , वेळ 


( ११) 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा दिनांक 


( १२) 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


मंगळवार दिनांक ७- २ - २०१७ रोजी दुपारी ३. ०० पर्यंत ( रविवार 
दिनांक ५ - २- २०१७ रोजी उमेदवारी मागे घेता येणार नाही ) 


निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांना चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


बुधवार दिनांक ८ - २- २०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजतापासून 


( १३ ) 
( १४ ) 


बुधवार दिनांक ८ - २- २०१७ 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा दिनांक 


( १५ ) 


मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक 


बुधवार दिनांक ८ - २- २०१७ 


( १६ ) 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक व वेळ 


मंगळवार दिनांक २१ - २ - २०१७ रोजी सकाळी ७ .३० ते 
संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत 


( १७ ) 


मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


गुरूवार दिनांक २३ - २- २०१७ रोजी सकाळी १०. ०० वाजता 
पासून 
शासकीय धान्य गोदाम ,मंगरुळपीर रोड , खदान , अकोला . 


( १८ ) 


मतमोजणी करण्याचे ठिकाण 


टीप : मा . राज्य निवडणूक आयोगाचेनिर्देशानुसार रविवार दिनांक २९ - १ - २०१७ रोजी सुद्धा नामनिर्देशनपत्र ११ .०० ते ३ .०० या वेळात स्विकारण्यात 

येतील. 


अकोला : 
दिनांक २५ जानेवारी २०१७ . 


अजय लहाने , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 
अकोला महानगरपालिका, अकोला. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


